महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज 
करणाऱ्या विद्यार्थ्याकडून मूळ कागदपत्रांची 
मागणी न करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२७८/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ जानेवारी, २०१९ 


परिपत्रक : 


राज्यात सध्या महाडीबीटी पोर्टलमार्फत शिष्यवृत्तीच्या विविध योजना राबविण्यात येत आहेत 
विविध विभागाच्या विविध योजनांसाठी वेगवेगळी कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा महाडीबीटी 
पोर्टलवर देण्यात आळी आहे. महाडीबीटी पोर्टलसंदर्भात दिनांक २९ डिसेंबर, २०१८ रोजी 
मा.मुख्यसचिव यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीमध्ये काही विभागाचे अधिकारी विद्यार्थ्याकडून / 
संस्थांकडून काही मूळ कागदपत्रांची मागणी करीत असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले आहे. 
याबाबत सूचित करण्यात येते की, अपलोड करण्यात आलेली कागदपत्रे तपासण्याची प्राथमिक 
जबाबदारी संस्थेची असल्याने संस्थांनी त्यांचेकडे विद्यार्थ्यांने प्रवेशाच्यावेळी जमा केलेल्या विविध 
कागदपत्रांच्या आधारे ही तपासणी करणे आव्यक आहे. sears अपवादात्मक परिस्थिती खेरीज 
करुन कोणत्याही विद्यार्थ्यांकडून संस्थांनी अथवा विभागीय कार्यालयांनी मूळ कागदपत्रांची मागणी करु 
नये. 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१०७१५०६२७५८०८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Sanjay A. Dharurk: 


. 
DN: c=IN, Of Maharasht 
क Higher and Technical Education Department, 
stalCode=400032, st=Mahi hy 
2.5.4.20=637 145fd393d6d5c713e94e6da7bc6be 


Dharurkar “000000 
(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


०८ Av AD OO 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२७८/तांशि-४ 


. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


८. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. संचालक, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. व वि.मा.प्र. कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये 

. सर्व सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये 

. संचालक,माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५. 
. सर्व जिल्हाधिकारी 

. निवड नस्ती (तांशि-४). 


सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


